कृषि विभागाच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी 
माध्यम आराखडयास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८/३-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२३ 
वाचा- 


१) सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र. मावज-२०२१/प्र.क्र१२६/का-३४, दि.१३.०८.२०२१ 
२) आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.कृमावि/विप्र-४/माध्यम 
आरा./२१३४०/२०२३, दि. २६.०६.२०२३ 
प्रस्तावना - 


राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्य रहावे यासाठी कृषि विभागामार्फत विविध योजना 
राबविण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सद्यस्थितीत काही शेतकरी अभिनव उपक्रम/तंत्रज्ञान / 
शेती पध्दती वापरुन उत्पादन व उत्पन्न वाढ करीत आहेत. अशा शेतकऱ्यांचा आदर्श इतर शेतकऱ्यांपुढे 
ठेवणे, विद्यापीठांनी सदर तंत्रज्ञान शास्त्रोक्त कसोटीवर तपासून अद्ययावत करणे आणि कृषि विभागाने या 
अभिनव उपक्रम/तंत्रज्ञान / शोती पध्दती यांचा उपयोग इतर शोतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने विस्तार कार्य 
हाती घेणे व अशा अभिनव उपक्रमशील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून इतरांना प्रेरणा देणे आवश्‍यक आहे. 
याकरिता विविध प्रसार माध्यमांचा प्रभावीपणे वापर केला जातो. शासनाने कृषिसाठी घेतलेले धोरणात्मक 
निर्णय, शासनाच्या विविध योजनाचे, शासनस्तरावरुन व क्षेत्रीयस्तरावरुन प्राप्त होणारे प्रगती पथावरील 
कामे, महत्वपूर्ण शासन निर्णय व शासन शेतकरी हिताकरिता राबवित असलेल्या योजना देखील तप्तरतेने 
व परिणामकारकरित्या शहोतक-यापर्यंत जाणे गरजेच आहे. याकरिता छायाचित्रे, लेख, यशोगाथा, पुस्तिक 
छपाई, पोस्टर, घडिपत्रिका, होर्डिंग, आकाठवाणी व खाजगी रेडीओ वाहिनीद्वारे, जिंगल्स, बसेसवर 
जाहिराती, फेसबुक, क्विटर, युट्युब, व्हॉट्सअप इ. सोशल मिडीयाच्या माध्यमांबरोबरच वृत्तपत्रांतून प्रचार 
व प्रसिध्दी करण्यात येते. 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कृषि विभागाच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी ळेखाशिर्ष २४०१ ०७५३ 
अंतर्गत उपशिर्ष २६ “जाहिरात व प्रसिद्धी” साठी रु. १४.०० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १३.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जाहिराती 
वितरण धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार कृषि विभागाच्या 
प्रचार व प्रसिध्दीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व 
अंमलबजावणी समितीच्या दि.२१.०९.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८/३-ओ 


शासन निर्णय : 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये कृषि विभागाच्या विविध योजना इ. च्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या 
दि.२१.०९.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आलेल्या माध्यम आराखड्यास तसेच तो 
राबविण्यासाठी येणाऱ्या रु. १३,९९,९७,९५० (अक्षरी रुपये तेरा कोटी नव्याण्णव लक्ष सत्त्याण्णव हजार 
नऊडी पन्नास फक्त) इतक्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या 
प्रचार व प्रसिध्दी माध्यम आराखड्यानुसार येणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपशिल सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” नुसार राहील. 
२. प्रस्तुत बाबींकरिता होणारा खर्च मागणी क्र. डी-०३, २४०१, (०१) (०३) पीक स्पर्धा (कार्यक्रम), 
२६, जाहिरात व प्रसिद्धी (२४०१ ०७५३) या लेखाशिर्षातर्गत सन २०२३-२४ मधील मंजूर केलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सन २०२३-२४ मध्ये प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबिवण्यासाठी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) 
यांना कार्यक्रमाचे कार्यान्वयन तसेच संनियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने 
विषयांकित देयके संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांच्या कार्यालयाकडे थेट सादर करण्यात यावीत. 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी प्रस्तुत कार्यक्रम राबविण्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. पीक स्पर्धा योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये प्रचार व प्रसिध्दी मोहिम राबविण्यासाठी उपलब्ध 
करुन देण्यात येत असलेला निधी सन २०२३-२४ या चालू वित्तीय वर्षात अखर्चित राहणार नाही. याची 
अंमलबजावणी यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी निधी विनियोगाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे शासनास वेळोवेळी सादर करण्याची कार्यवाही करावी. 

५. प्रस्तुत प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबविण्यासाठी खर्च करतांना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय/आदेडा/परिपत्रके यानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र- 
१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७/०४/२०१५ अन्वये निर्गमित नियम पुस्तिका १९७८ मधील 
तरतूदींचे/अटी व शर्तीचे पाळन करुन तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबत विहीत तरतूदींचे व कार्यपध्दतीचे आणि 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


&. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१०२०१२१६१९०२०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
H E M A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=) 'ULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.54 775f5¢28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8 
GORAKHNATH ae री 
serial E152A6AEB6042BDE4040, 
836DF541FD362 CC5, cn=HEMANT 
M H A P A N KA R GORAKHNATH Mi 
Date: 2023.10.20 12:19:22 +05'30' 
(SAN. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८/३-ओ 


वित्त विभाग (कार्या.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कार्यासन अधिकारी, ४-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ) 


२) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२ 
३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२ 
४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) अपर मुख्य सचिव(वित्त), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६) अपर मुख्य सचिव(नियोजन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
qo) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
११) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१२) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१३) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
१४) महालेखाकार(स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई 
१५) महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 
) 
) 


KKK 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८/३-ओ 


विवरणपत्र “अ”० 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८/३-अओे, दिनांक : २०.१०.२०२३ चे 


सहपत्र 


कृषि विभागाच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी माध्यम आराखड्याचा तपशील 


Expenditure for Production of Creatives (A) 


TVC-45 to 60 Sec. - As per DAVP rate 7,00,000 No. of TVC 5 35,00,000 
Print 10,000 No of 5 50,000 
a Creatives 
Audio Jingle-45 to 60 sec. 45,000 No. of TVC 5 2,25,000 
Total (A) In Rupees 37,75,000 
Expenditure for Broadcast of creatives through different Media (B) 
Frequency Total (All Taxes 
Sr. . F F 
a Media Details Rate Details of | Inclusive) 
; frequency | In Rupees 
वृत्तपत्र जाहिरात (राज्यातील No of 
E मोठा आणि मध्यम संवर्गातील | रंगीत (४००चौ.सें.मी.) शासन दर Insertion 2 4,00,00,000 
निवडक मराठी दैनिके) ४०० 
चौ.सें.मी. जाहिरात 
४५ ते ६० सेकंद जाहिरातींचे प्रसारण ३६,३०० No. of २५ 
२ दूरदर्शन केंद्र (केंद्र शासन दर) | सायं.७.०० बातम्यांच्या पूर्वी व days 8,019,400 
मध्यंतरात जाहिरात प्रसारण 
४५ ते ६० सेकंद जाहिरातींचे प्रसारण- | ५,६०,००० No. of 24 4,¥0,00,000 
आठ वृत्त वाहिन्याद्वारे । प्रत्येक बँडमध्ये 2 वेळा असे 3 बँडमध्ये days 
: जाहिरात प्रसारण दिवसातून ६ वेळा जाहिरात प्रसारण 
as on DAVP List 
४५ ते ६० सेकंद जाहिरातींचे ३,०५,००० No. of २५ ७६,२५,००० 
राज्यातील १६ एफ एम. राज्यातील १६ एफ एम वाहिन्याच्या ६० days 
४ ।वाहिन्यावरुन स्टेडानवरुन प्रत्येक TSA २ वेळा 
जिंगलचे प्रसारण  ।असे ३ बँडमध्ये दिवसातून ६ वेळा 
जाहिरात प्रसारण (DAVP दर) 
४५ ते ६० सेकंदाच्या जाहिरातीचे १,२७,००० No. of २५ ३१,७५,००० 
: आकाडावाणी केंद्र सकाळी ७.१० आणि सायंकाळी ७ days 
वाजता बातम्यांच्या मध्यंतरात एक वेळा 
(केंद्र शासनाचे दर) 
शेगांव येथील LED/ LCD | शेगांव येथील 90 LED / LCD DAVP दर No. of 30 24,00,000 
Screens स्क्रीनद्वारे जाहिरात प्रसारण - days 
महाराष्ट्रातील जिल्हा व ४५ ते ६० सेकंदाच्या जाहिरातींचे DAVP दर 1. ५,३२,००,००० 
तालुका स्तरावरील एसटी प्रसारण. 
‘ बसस्थाकांवर इलेक्ट्रॉनिक 
साईन बोर्ड/एलईडी 
स्क्रीन/इलेक्ट्रॉनिक मिडिया 
अँडव्हर्टायझिंग 
प्रचार पसिध्दी साहित्यांचे शासन निर्णय दि. १६.३.२०२० मधील सदर कामाकरिता यात आलेल्या संस्थामार्फत १०,००,००० 
डिझाईन व DAVP दरानुसार विहीत कार्यपद्धतीचे अवलंब करून, माहिती व जन संपर्क 
८ ।'छपाई(डीपत्रिका,पोस्टर,पुस्ति | महासंचालनालयामार्फत फक्त डिझाईनचे काम करून देण्यात येईल. छपाईचे काम 
का,होरडिंग,बॅनर बँकड्रॉप व विभाग स्तरावरून विहीत कार्यपद्धती अवलंब करून घेण्यात यावेत. 
इतर अनुषंगिक छपाई) 
महाविद्यालयातील एनएसएस, स्काऊट मध्ये सहभागी विद्यार्थ्यामार्फत कृषि विभागाच्या विविध योजनांची १५,००,००० 
विद्यार्थ्यांमार्फत प्रचार प्रसिद्धी | पथनाटयाच्या माध्यमातून स्पर्धात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करून विजेत्यांना बक्षिसांचे 
र (कृषि विभागामार्फत सदरची वाटप करणे. कृषि विभागामार्फत सदरची प्रसिद्धी करताना विहीत कार्यपद्धती 
प्रसिद्धी करण्यात यावी) अवलंबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८/३-ओ 


> र्र 
Frequency Total (All Taxes 
a ss Details Rate Details of | Inclusive) 
१. frequency ।॥ Rupees 
स्थानिक पारंपारिक कृषि विभागामार्फत सदरची प्रसिद्धी करताना विहीत कार्यपद्धती अवलंबविण्यात यावी. २५,९०,००० 
लोककलाकृतीच्या माध्यमातून 
- > | (उदा. किर्तन, भजनी मंडळ, 
लोकनाट्य पथनाट्य, गोंधळ, 
वासुदेव व इतर पारंपारिक 
लोककलाकृती 
आकस्मिक खर्च (वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी करावा लागणारा प्रसिद्धी विषयक खर्च Wep casting. विविध समाज १०,००,००० 
षि १  ।माध्यमाचे अँप/ Subscription / Zoom/ Gmail Auto / cuode/ space recharge / Data pack व इतर सर्व अनुषंगिक 
खर्च 
Social Media campaign For Facebook, Twitter, Koo app and other social creative and paid posting १,७५,००,००० 
१२ For &° days 
Digital Platform OTT and digital platform+GEO fencing. Digital News Article and others १,७५,००,००० 
campaign- For ६० days 
TOTAL (B) १३,२४,९७,५०० 
TOTAL EXPENDITURE (A + B) १३,६२,७२,५०० 
As per GR Dr. 93.¢.2029- | माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला येणारा कार्यालयीन उपकरणावरील खर्च 
Administrative Expenses | सॉफ्टवेअर, तात्पुरता मनुष्यबळावरील खर्च, संशोधन खर्च, वाहतूक खर्च, इतर ३७,२५,४५० 
a3 8% till ५ Crore and above किरकोळ खर्च 
4 Cr of Media Plan 2% on 
all increasing amount 
TOTAL EXPENDITURE (A+B+C) १३,९९,९७,९५० 


उपरोक्‍त आराखडा हा सर्व करांसहीत आहे. 


cored 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


